नक्षलवादी कारवाईसह अतिरेकी STS, 
दरोडेखोरी, संघटीत गुन्हेगारी विरोधी कारवाई व___ 
आपत्कालीन काळात मदत करताना मृत व जखमी _ 
झालेल्या पोलीस अधिकारी /कर्मचारी यांच्या ____ 
कुटुंबियांना नुकसान भरपाई व इतरसोयी सुविधा _ 


देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पूरक पत्र क्र.पीडब्ल्युएफ १००८/प्र.क्र.८/पोल-७ 
ह विभाग, प्रालय,मुंबई - Goo ३२. 
~ fais: ३० एप्रील, २०११. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएफ १००८/प्र.क्र.८/पोल-७, दिनाक २९ APL, २००८. 
२) शासन पूरकपत्र क्र.पीडब्ल्युएफ १००८/प्र.क्र.८/पोल-७, दिनाक २५ जस्ट, २००$. 


पूरक पत्र : पत्न :- 


शासन निर्णय क्र.पीडब्ल्युएफ १००८/प्र.क्र.८/पोल-७, दिनाक २९ ऑगस्ट, २००८ 
मधील पृष्ठ दोनवरील "ब" नंतर खालील प्रमाणे मजकूर वाचण्यात यावा. 

ब (१) शहिदांच्या कुटुंबियांना देय रक्‍कम वेतन म्हणून मानण्यात यावी. 

ब (२ सदर वेतनाचा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष "२०५५ - पोलीस कर्मचारी वर्ग यांचे कल्याण" 
या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात यावा. 

ब (३ ज्या कार्यालयाने संबंधित शहिद अधिकारी/कर्मचारी यांचे शेवटचे वेतन काढले आहे, 
त्याच आहरण व संवितरण अधिकार-याने प्रतिमाह वेतन देयक कोषागारात सादर 
करावे. 

ब(४) सदर देयकासोबत आदेश जोडून त्यात सदर वेतन हे शासन निर्णय, गृह विभाग, 

__ क्रमांक पीडब्ल्युएफ १००८/प्र.क्र.८/पोल-७, दिनाक २९ नोव्हेंबर, २००८ अनुसार 
काढण्यात येत आहे, असे नमूद करण्यात यावे. 


२. हे पूरक पत्र वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३/११/कोषा प्र-५, दि.१५.३.२०११ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


हार 


(युवराज अजेटराव) 
अवर सचिव,गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


संचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
आयुक्‍त गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलवादी प्रतिबंधक कारवाया) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 

प्राचार्य, पोलीस अकादमी, नाशिक 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्र, रेल्वे, TAOS, नागरी हक्क संरक्षण इ.) 
सर्व पोलीस अधीक्षक, (जिल्हा, रेल्वे, मोटार परिवहन विभाग पुणे) 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा 

महालेखाबिक्रल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकरी 

वित्त विभाग (कोषा-५) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सह सचिव अर्थसंकल्प,गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

गृह विभाग (कार्यासन पोल-१ ते पोल-१५, विशा-१/अ, विशा-१/ब ते विशा-८, बीयुडी-१) 
निवड नस्ती (पोल-७). 


